राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षाकरिता पीआयपी अंतर्गत विविध 
प्रकारच्या छपाई खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२२ 


(१) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाल संगोपण कार्यालय, पुणे यांचे 
पत्र क्रमांक : राकुकका/खरेदी २०२१-२२ कक्ष १५ क/खरेदी ५०४५६-४५७/२०२१, दिनांक 
:0९.०८.२०२१. 

(२) सहसंचालक, आरोगय सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
: ४५४६-५० आसेआ/खरेदी कक्ष/सन २०२१-२२ रा.आ. अभियान अनुदान/छपाईस 
प्रशासकीय मान्यता/ २०२१, दिनांक : ११.०१.२०२२. 

(३) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी दिनांक 
: २६.१२.२०२१ अन्वये मंजूर केलेली टिप्पणी, 


प्रस्तावना :- 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाल संगोपण कार्यालय, पुणे यांनी 
संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (१) अन्वये आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना केंद्र 
शासनाच्या दिनांक : ०९ जुले, २०२१ च्या मंजूर कृती आराखड्यानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (पी.आय.पी.) अंतर्गत आरएमएनसीएस + ए कार्यक्रमांतर्गत 
लेखाशिर्ष निहाय विविध प्रकारच्या छपाई खरेदीस रुपये ९०४.०१ लक्ष इतके अनुदान प्राप्त झाल्याचे 
कळविले आहे. Ten, विषयाधीन प्रयोजनार्थ छपाई खरेदीच्या प्रक्रीयेस आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 
तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत आणि 
पुढील खरेदी प्रक्रीया आयुक्तालयाच्या स्तरावरुन करण्याबाबत कळविले आहे. 


सदर प्रकरणी सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्रमांक (२) 
अन्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (पी.आय.पी.) अंतर्गत 
आरएमएनसीएस + ए कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष निहाय विविध प्रकारच्या छपाई खरेदीस आयुक्‍त 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक (३) च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०४/आरोग्य-७ 


मंजूर टिपणीन्वये रुपये ८६६.७४ लक्ष (रुपये आठ कोटी सहासष्ट लक्ष चौ-याहत्तर हजार फक्त) इतक्या 
खर्चास मंजूरी दिल्याचे कळविले आहे. त्यास अनुसरुन, शासन स्तरावरुन प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या दिनांक : 
२६.१२.२०२१ च्या मंजूर टिप्पणीनुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
(पी.आय.पी.) अंतर्गत आरएमएनसीएस + ए कार्यक्रमांतर्गत अर्थशिर्ष निहाय (FMR Code) विविध 
प्रकारच्या छपाई खरेदीस रुपये ८६६.७४ लक्ष (रुपये आठ कोटी सहासष्ट लक्ष चौ-याहत्तर हजार फक्त) 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी, विविध प्रकारच्या छपाई करावयाच्या 


FMR Code निहाय येणा-या खर्चाच्या तप्ञीलाचे विवरण पुढील प्रमाणे आहे :- 


विवरण 
Name of Scheme | FMR Name of Item’s/Particular Proposed | Approx. | Proposed 
Code Qty. Rate Per | Amount 
Unit (In Lakh) 
AMB Programme | 12.2.5 | AMBC Compliance Card 22,55,800 1.00 22.56 
AMB Poster 3,06,580 9.44 28.94 
Family Planning 12.3.3 | Female & Male Sterilization 5,00,000 शि 30.00 
Service Book 
RKSK 12.4.1 | Peer Educator Kit 9,987 165.20 16.50 
Peer Educator Diary 9,987 23.60 2.36 
WIFS 12.4.2 | WIFS Card 15,20,002 1.06 16.11 
Routin Immuniza+ 12.10.1| MCP Card 26,39,400 15 395.91 
tion Vaccine Distrribution register 7,000 150 10.50 
Tally sheet Register 28,000 50 14.00 
Temperature Monitoring 4,500 85 3.83 
Logbook Register 
Indent Form register 4,500 100 4.50 
Vaccine and Logistic issue 400 150 बिळे! 
Register 
Vaccine Arrival report 10 250 0.025 
Register 
Product Arrival report Register 10 250 0.025 
State Monthly stock book 10 250 0.025 
postion Register 
RCH 12.9.2 | RCH Register Version 2.0 1,28,346 250 320.86 
Total Amount (Rs. In lakh).. 866.74 


सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (पी.आय.पी.) अंतर्गत 
आरएमएनसीएस + ए कार्यक्रमांतर्गत रुपये ८६६.७४ लक्ष (रुपये आठ कोटी सहासष्ट लक्ष चौ-याहत्तर 
हजार फक्त) इतक्या छपाई खरेदीच्या खर्चास पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०४/आरोग्य-७ 


अटीव शर्ती :- 


(१) सदर विविध प्रकारच्या छपाईची आवऱ्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर प्रक्रिया 
खरेदी सहसंचालक, आरोगय सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या 
स्तरावर करण्यात यावी. 


(२) सदरहू छपाई खरेदी गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. छपाई 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती/अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, छपाई खरेदी 
ही कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केली नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच छपाई खरेदीची प्रक्रीया राबविण्यात यावी. 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर 
राज्यांचे दरकरार खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, 
त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


क यी 
= 
ae 
mn 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (Specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


— 
mM 
nS 


(७) सदरहू खरेदी प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च केंद्र शासनाने दिनांक : ०९ जुले, 2029 अन्वये मंजूर 
केलेल्या कृती आराखड्यातील पीआयपीला दिलेल्या मान्यतेनुसार करण्यात यावा. 


(८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०४/आरोग्य-७ 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्र शासनाच्या कृती आराखड्यातील मार्गदर्शक सूचनांचे 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र. ४ नियम क्रमांक-७ समोरील स्तंभ क्रमांक-६ येथील 
अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), 
मुंबई व सहसंचालक, आरोगय सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांची राहील. 


०२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२०१५५१२१४०१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78F 


11¢e6607746c0b15e934f 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA71 


72! 


serialNumber= 8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5 


LAXMANRAO मम 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
३) सहसंचालक, आरोगय सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
४) संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 
) 
) 


4) संचालक, आरोग्य सेवा (2), पुणे. 
६) संचालक (वित्त व लेखा) आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०४/आरोग्य-७ 


(७) सहसंचालक (तांत्रिक). राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

(८) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग (औषधे-१), मंत्रालय, मुंबई. 

(९) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१/लेखा व अनुज्ञेयता-१), मुंबई. 
(१०) निवडनस्ती (आरोग्य-७, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


ea ee 


पृष्ठ ५ Tat ५ 


